राष्ट्रीय छात्रसेना, गट मुख्यालय, मुंबई-ब 
येथील कार्यालयीन इमारतीची दुरुस्तीनंतर 
विद्युत संच मांडणीचे नुतनीकरण करण्यासाठी 
निधी वितरीत करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्र:- राछासे-२६२१/प्र.क्र. ६३/क्रीयुसे-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १०मे, २०२२. 
वाचा :- 
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन निर्णय, क्र.राछासे २६२१/प्र.क्र.६३/क्रीयुसे-३, 
दि. ०७/०९/२०२१ 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन निर्णय, क्र.राछासे २६२१/प्र.क्र.६३/क्रीयुसे-३, 
दि. ०५/१०/२०२१ 
3) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.राछासे/ 
इमारतदुरुस्ती/२०२१-२२/का-५/१०२२, दि. ०२/०३/२०२२ 
४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन निर्णय, क्र.राछासे-२६२१/प्र.क्र.६३/क्रीयुसे-३, 
दि. २२/०३/२०२२ 
५) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०४ एप्रिळ, २०२२ 


प्रस्तावना :- 


राष्ट्रीय छात्रसेना, गट मुख्यालय, मुंबई-ब येथील कार्यालयीन इमारतीची दुरुस्ती सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाकडून तातडीने करून घेण्यासाठी रू. २७,३३,८२०/- ( अक्षरी रूपये सत्तावीस लक्ष तेहत्तीस हजार 
areal वीस फक्त) इतका निधी संदर्भाधिन क्रमांक (२) च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. 
आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांनी संदर्भाधिन क्र. (३) च्या प्रस्तावाअन्वये राष्ट्रीय छात्र सेना, गट 
मुख्यालय, मुंबई-ब येथील कार्यालयीन इमारतीची दुरुस्तीचे काम झाल्यानंतर विद्युत संच मांडणीचे 
नुतनीकरण करण्यासाठी रू. ८,९८,४९७/- ( अक्षरी रूपये आठ लक्ष अठ्ठयान्नव हजार चारशे UIA फक्त ) 
इतका निधी वितरीत करण्याची विनंती केली आहे. त्याअनुषंगाने राष्ट्रीय छात्र सेना, गट मुख्यालय, मुंबई-ब 
येथील विद्युत संच मांडणीचे नुतनीकरण करण्यासाठी रू. ८,९८,४९७/- (अक्षरी रूपये आठ लक्ष अठ्ठयान्नव 
हजार चारी Ges फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन 
होती. 


शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय छात्रसेना, गट मुख्यालय, मुंबई-ब येथील कार्यालयीन इमारतीच्या दुरुस्तीचे काम झाल्यानंतर 
विद्युत संच मांडणीचे नुतनीकरण करण्यासाठी रू. ८,९८,४९७/- (अक्षरी रूपये आठ लक्ष अठ्ठयान्नव हजार 
चारशे सत्त्यात्रव फक्त ) इतक्या रकमेस मागणी क्र- ई, ०४, ४२०२, शिक्षण, क्रीडा, कला व संस्कृती यांवरील 
भांडवली खर्च, ०१, सर्वसाधारण शिक्षण, २०२, माध्यमिक शिक्षण, oo (oy) शिक्षण उप संचाळक व शिक्षण 
विभागाच्या कार्यालय इमारतीचे बांधकाम (४२०२ ६२२८) ५३ मोठी बांधकामे या उद्दीष्टाखाली मंजूर केलेल्या 
अर्थसंकल्पिय तरतूदीपैकी रू. ८,९८,४९७/- (अक्षरी रूपये आठ लक्ष अठ्ठयान्नव हजार चारशे UAT फक्त) 
इतका निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सन २०२२-२३ च्या मंजूर 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२१/प्र.क्र. ६३/क्रीयुसे-३, 


तरतूदीमधून संदर्भ क्रमांक ५ अन्वयेच्या शासन निर्णयामधील अटी व area अधीन राहून निधी वितरीत 
करण्यास व सदर निधी आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास शासन मान्यता देत 
आहे. 
२. सदर विद्युत संच मांडणीचे नुतनीकरण करण्यासाठी होणारा खर्च, मागणी क्र- ई ०४, ४२०२, शिक्षण, 
क्रीडा, कला व संस्कृती यांवरील भांडवली खर्च, ०१, सर्वसाधारण शिक्षण, २०२, माध्यमिक शिक्षण, ०० (०४) 
शिक्षण उप संचालक व शिक्षण विभागाच्या कार्यालय इमारतीचे बांधकाम (४२०२ ६२२८) ५३ मोठी बांधकामे या 
लेखाशिर्षातर्गंत सन २०२२-२३ च्या मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
३. याकरीता संबंधित कार्यालयाचे गट प्रमुख, राष्ट्रीय छात्रसेना, गट मुख्यालय, मुंबई-ब यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या संमतीने तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
४६६/२०२२/व्यय-५, दि. २२.०४.२०२२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०५१०१२४१०४५१२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Sameer Anant Sawant 
Date: 2022.05.10 12:43:36 +05'30' 
(समीर सावंत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई यांचे सचिव, 
) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 
) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 
) मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.राज्यमंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 
) मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११) अतिरिक्त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१२) महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 
१३) महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
१४) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
) विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) राष्ट्रीय छात्र सेना, गट मुख्यालय, मुंबई 
) अवर सचिव (अर्थसंकल्प) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) वित्त विभाग-व्यय-५, अर्थसंकल्प-८ व नियोजन विभाग-का.१४७१, मंत्रालय, मुंबई 
) निवड नस्ती, क्रीयुसे-३ 


१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 


पृष्ठ २ पैकी २ 


